सोलापूर शहर सिटी सर्व्हे नंबर २३२ मध्ये 
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पत्रकारांसाठी 
म्हाडाकडून बांधण्यात येत असलेल्या गृह 
प्रकल्पाच्या बाहय सुविधांसाठी महाराष्ट्र निवारा 
निधीतून निधी उपलब्ध करून देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रआयो-२०२४/५7 सं.क्र.३८/प्र.क्र.१२०/गृनिधो-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ३ ऑक्टोंबर, २०२४ 


वाचा :- 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) यांचे क्र. 
जा.क्र.एमएच/मुअ-३/का-२/प्रआयो/प्रा/ऱा .542/२४, दिनांक २१.०८.२०२४ 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) त्यांच्या वाचा 
येथील पत्रान्वये, सिटी सर्व्हे नं. २३२ सोलापूर येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत 
बांधण्यात येत असलेल्या १२६ अत्यल्प उत्पन्न गट व ११२ अल्प उत्पन्न गटातील 
सदनिकांच्या गृह प्रकल्पाच्या बाह्य सुविधांसाठी महाराष्ट्र निवारा निधीतून रुपये ७ 
कोटी (अक्षरी रुपये सात कोटी फक्त) इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
शासनास विनंती केळी होती. त्यानुषंगाने, सदर प्रकल्पाच्या बाह्य सुविधांसाठी 
महाराष्ट्र निवारा निधीतून रुपये ७ कोटी इतका निधी म्हाडा प्राधिकरणास उपलब्ध 
करुन देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

१. सिटी सर्वे नं. २३२ सोलापूर येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत महाराष्ट्र 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणामार्फत (म्हाडा) बांधण्यात येत असलेल्या १२६ 
अत्यल्प उत्पन्न गट व ११२ अल्प उत्पन्न गट गृह प्रकल्पाअंतर्गत सदनिका विशिष्ट 
गटासाठी देण्याबाबत कोणत्याही निर्णयास अद्याप शासन मान्यता देण्यात आलेली 
नाही. मात्र, सदर गृहप्रकल्प म्हाडा प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येत असल्याने, 
सदर प्रकल्पाच्या बाह्य सुविधांसाठी महाराष्ट्र निवारा निधीतून रुपये ७ कोटी (अक्षरी 
रुपये सात कोटी फक्त) इतका निधी म्हाडा प्राधिकरणास उपलब्ध करुन देण्यास 
यान्वये एक विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर प्रकल्पासाठी यापुढे महाराष्ट्र निवारा निधीतून कोणताही अतिरिक्‍त निधी 
मंजूर केला जाणार नाही. 

३. सदर निधी ज्या प्रयोजनार्थ मंजूर केला आहे, त्याच प्रयोजनार्थ वापराला 
जाईल, याची खातरजमा म्हाडा प्राधिकरणाने करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२४/४५॥> सं.क्र.३८/प्र.क्र.१२०/गृनिधो-२ 


Le 


सदर प्रकरणी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणामार्फत (म्हाडा) 


राबविण्यात येणाऱ्या उक्त प्रकल्पातील बाह्य सुविधांसाठी एक विशेष बाब म्हणून 
महाराष्ट्र निवारा निधीतून देण्यात आळेला निधी पूर्व उदाहरण म्हणून ग्राह्य धरण्यात 
येणार नाही. 


४. 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२४१००३१६३३०४०४०९ असा आहे. 


qo) 
११) 
१२) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJU GULABRAO AMBADEKAR 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOUSING 

RAJU GULABRAG Se", eiisastecenoaunnins 
ashtra, 
6६5704 

AMBADEKAR 00०089 


(राजु अंबाडेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन (पत्राने). 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
प्राधिकरण, वांद्रे, मुंबई-५१. 

विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 

जिल्हाधिकारी, जिल्हा, सोलापूर. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र नागपूर/मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा) २/१ 
मुख्य अधिकारी, पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, गृहनिर्माण भवन, 
आगरकर नगर, पुणे-४११००१ 

मा. मंत्री, गृहनिर्माण, मंत्रालय यांचे खाजगी सचिव. 

संबंधित कोषागार अधिकारी. 

अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निवडनस्ती - गृनिधो -२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


